रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-२, गट-ब 
(अराजपत्रित) पदावरून रेशीम विकास अधिकारी, 
श्रेणी-१ या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेश क्र. सपववि-४००२५/६/२०२३ - DESK SERICULTURE-CMTD 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ मे, २०२३ 


शासन Beat :- 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खालील रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-२, गट-ब 


(अराजपत्रित) (वेतनस्तर एस-१५ ₹४१८००-१३२३००) यांना रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१, गट-ब 


(राजपत्रित) (वेतनस्तर एस-१६, ₹४४९००-१४२४००) या पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या 


अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर रेशीम विकास अधिकारी, 


श्रेणी-२ 


, गट-ब (अराजपत्रित) यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये 
ealfavared आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 
अधिकाऱ्याचे नाव जात सध्या कार्यरत पदोन्नतीनंतर पदस्थापना 
प्रवर्ग असलेले कार्यालय द्यावयाचे कार्यालय 


(१) 


(र) (३) (४) (५) 


। 9 


श्री.संजयकुमार धनचंद्र धामने | खुला | मा.उपाध्यक्ष यांचे | प्रपत्र बढती - मा.उपाध्यक्ष 


कार्यालय, महाराष्ट्र | यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र 
विधानसभा यांच्या विधानसभा यांच्या 


कार्यालयात विदोष | कार्यालयात fas कार्य 
कार्य अधिकारी अधिकारी या पदावर 


आहे:- 


वरील अधिकाऱ्याना खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 


(१ श्री.संजयकुमार धनचंद्र धामने, रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-२, गट-ब (अराजपत्रित) 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, परिशिष्ट-२, अट 
क्र.१८ नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. 


(२) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
च्या अधिन राहून पदोन्नती कोट्यातील सर्व Rat पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नतीस मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, 


शासन आदेडा क्रमांकः सपववि-४००२५/६/२०२३ - DESK SERICULTURE-CMTD 


मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून सहमती 
देण्यात येत आहे. 


(३) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


३. सदर Ualad अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे / नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे ते विहित मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरून 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दि.१२.०९.२०१६ 
मधील तरतूदीनुसार शासन स्तरावरून त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥8॥॥/१५9॥॥.90५.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३११४४३३०५३०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
Date: 2023.05.31 14:45:24 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, आयुक्‍त 
कार्यालय, परिसर, नागपूर ४४० ००१ 

५. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

७. संबंधित अधिकारी (रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे मार्फत) 

८. निवडनस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


